वितरण आदेश क्रमांक: ३ 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२४-२५ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीच्या 
(Tied Grant) पहिल्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र. ११८/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०९.०३.२०२० 
२. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८.०४.२०२० 
३. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५.०९.२०२० 
४. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६.०६.२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०४.१२.२०२० 
६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२/वित्त-४,ग्रा.वि.वि. दि.१०.०८.२०२० 
७. पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. M11015/160/2021 FD, दि.१२.१०.२०२२ 
é 
x 


केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.G.1105/150/2020 - FD दि.२६.१०.२०२२ 
. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार वितरण आदेशा क्र. F15(4)FC-XV/FCD/2020-25 (RLB 
Release No.18-2024-25) दिनांक २७.०८.२०२४ 


प्रस्तावना : 

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२४-२५ च्या बंधित निधीच्या (टाईड ग्रँट) पहिल्या 
हप्त्यापोटी रु. ९७१.६५ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 
यांनी संदर्भ क्र. ९ येथील वितरण आदेशान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त 
आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या sera निधीचा (Tied 
Grant) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. ९७१.६५ कोटी 
इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण 
स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) 
अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६३७ /२५१५२६५५ /२५१५२६७३) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र 
अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे ( बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर 
निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे 
१०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने 
कोषागारात देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ।0॥७। बँकेतील खात्यात 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी 
ग्रामविकास विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ICIC] बँकेतील खात्यात निधी 
जमा करणे आवश्‍यक आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त मंत्रालय (व्यय), केंद्रीय वित्त आयोग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ए॥॥5 (4) FC- 
XV/FCD/2020-25 दि.०१.१२.२०२३ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र w.M- 
११०१५/१६१/२०२०-४०), दि.०७.०६.२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे 
अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही 
सध्या राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समिती आणि ७९६ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक 
कार्यरत आहेत. SAT या सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त 
आयोगाच्या सन २०२४-२५ च्या बंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच बंधित निधीतून (Tied Grant) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्‍त 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी 
ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून 
यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 

६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची 

निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. बंधित निधी (Tied Grant) चा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :- 


१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती 


२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग. 


बंधित निधी (टाईडग्रँट) च्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. 
जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा 
निधी पहिल्या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.०७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून 
माहे ऑक्टोबर-२०२४ पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय 
केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे ऑक्टोबर-२०२४ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्यक 
आहे. 


९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२४-२५ च्या बंधित निधीच्या (Tied Grant) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


१. मागणी क्रमांक-एल-३, 2494 - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (00), १९६ - जिल्हा 
परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 
योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६३७) ३१- सहाय्यक 
अनुदाने ( वेतनेतर) (रू. १९.६३ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, 2494 - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९७ - पंचायत 
समितीना सहाय्य,(००), (००) (०४) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने., (मुलभूत/बेसिक Fe) (२५१५२६५५, ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने ( वेतनेतर) (रू. २०.२० कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (00), १९८ - 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००), (००) (१२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६७३), ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू. ९३१.८२ कोटी) 


१०. निधी अर्थ संकल्पीय वितरण प्रणालीवर (805) सोडण्यात आल्यापासून ५ कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवसात ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बँक 
खात्यात रक्‍कम जमा करण्याची संपुर्ण जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) आणि 
मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. विलंब झाल्यास होणाऱ्या विलंबाच्या 
कालावधीच्या व्याजाची रक्‍कम जिल्हा परिषदेस जमा करावी लागेल. 


११. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 
(२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या 
ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या 
ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे 
अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्याव्यात. 


१३. सदरचा ara निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४६/२०२४ वित्त आयोग कक्ष, दिनांक ०३.०९.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०९०६१२१८१९८५२० असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR 8401 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef44 
84d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505FO 
B1C60A9BE486C39888B389F 5CFC9BC7493334, 


BHOIR २0. 
(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत - प्रपत्र अ 
Wd. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजमी सचिव 

५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 

६. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८. मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 

१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

१३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सर्व विभाग) 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग Her.) 

२१. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 

२२. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


प्रपत्र-अ 


बंधित निधी (Tied Grant) 


वितरण आदेश क्र.३ क्रमांक: पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४, दिनांक : ०६.०९.२०२४ चे विवरणपत्र 


(रक्‍कम रूपयांत) 
८. 0 सिवा 
si नाव 02 paula 24942693) 24942844) 249428 30) 
a 2 3 | 8 4 & | 8 ८ 
| a | ठाणे भिवंडी १२० ६७9७६९६००० 
मुरबाड १२२ २६०२६००० 
शहापूर १०४ ४६६४५००० 
कल्याण ४१ १७१०४००० 
अंबरनाथ २८ ११८५६००० 
एकूण ४१५ १६९२३२७००० १६९३२७००० 
2 | पालघर डहाणू ८५ ५५२८३००० ६७०६००० ३०१०१००० 
जव्हार Yo 209319000 2444000 
मोखाडा २७ ११५००००० १५१७००० 
पालघर १३२ ७५६८८००० ९००५००० 
तलासरी २१ २१३८६००० २५२४००० 
वसई ३१ १७०८३००० २०३३००० 
विक्रमगड ४२ २०६३३००० २५४८००० 
वाडा C8 २५२८७००० ३२०९००० 
एकूण ४७२ २४६९९0७००० ३००९७७७००० ३०१०१००० ३०७१९५००० 
3 | रायगड अलिबाग ३० १५७५१००० 
पेन ५१ १८९५७००० 
पनवेल ५५ २५३५५००० 
उरण ३० १७९७१००० 
कर्जत ३१ १६१६२००० 
खालापूर ४० १८२४८००० 
सुधागड पाली २७ ७००८००० 
रोहा ३७ १६०२६००० 
मुरुड १९ ७०५१००० 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


0 0 क. | | 
*. नाव समिती | ग्रामपंचायती । 2५५२६७३ | २५१५२६५५_ | २५१५२६३७) 
तळा ७ १८८०००० 
माणगाव 43 १६१८००० 
महाड १०५ १५३०६००० 
म्हसळा २९ ५४६७००० 
श्रीवर्धन २७ ६२४४००० 
पोलादपूर ४२ ६२०९००० 
एकूण ५८३ १९३८२२००० १९३८२२००० 
४ । रत्नागिरी | मंडणगड ४९ ९१९८००० 
दापोली १०६ २५५५५००० 
खेड ११४ २५८५७००० 
चिपळूण १३० ३५१८५००० 
गुहागर ६६ १८२१४००० 
संगमेश्वर १२६ २९१८०००० 
रत्नागिरी ९४ ३८२१९००० 
लांजा ६० १३९३२००० 
राजापूर शि शा २४५३४००० 
एकूण ८४६ २१९८७४००० २२१९८७४००० 
५ | सिधुदूर्ग दोडामार्ग ३६ ७२४९००० 
सावंतवाडी ६३ १९४३४००० 
वेंगुर्ला २९ ११३८९००० 
कुडाळ ६८ २१६४०००० 
मालवण ६५ १४६३९००० 
कणकवली ६३ १८४९२००० 
देवगड ७२ १६५१५००० 
वैभववाडी ३४ ६५२९००० 
एकूण ४३० ११५८८७००० ११५८८७००० 
६ | नाशिक बागलाण १३० ५२६९३००० 
चांदवड ९० ३३०७७००० 
देवळा ४१ २०४९४००० 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


१. व. 0 ee 
डर नाव 0 00 २५१५२६७३) । २५१५२६५५ | २५१५२६३७ 
दिंडोरी १२१ ४६८२४००० 
इगतपुरी 93 33203000 
कळवण ८६ २९४५४००० 
मालेगाव १२५ ५७५७३००० 
नांदगाव ८८ २८९४२००० 
नाशिक ६६ ३१८६५००० 
निफाड ११८ ६५८३१००० 
पेठ 93 4191943000 
सिन्नर ११४ ४४१७०००० 
सुरगाणा ६१ २६६५१००० 
त्रंबकेश्वर ७३ २१०५४००० 
येवला ८७ ३४१६६००० 
एकूण १३६६ ५४४३५०००० ५४४२३५०००० 
७ | धुळे धुळे १०७ ५०६२३००० ७८४३००० २८७५५००० 
साक्री १३९ ५७७५१००० ८९४६००० 
शिरपूर ९९ ४८५८६००० ६९२८००० 
reeds ; ee २९६५५००० ५०२२००० 
एकूण ४४५ १८६६१५००० | २८७३९००० २८७५५००० | २४४१०९००० 
८ | नंदुरबार नंदुरबार १३७ ४०६९३००० ५०४५००० २६९३८००० 
शाहादा १५० ५३७३२००० ६४९१००० 
अक्राणी Yo २८८८९००० ३४५४००० 
अक्कलकुवा ७७७ ३८६३४००० ४८०२००० 
नवापूर ११४ २३२७६५७००० ४६७४००० 
तळोदा ६७ २०५३०००० २४६७००० 
एकूण ५९५ 220934000 2&%33000 २६९३८००० २७४००६००० 
९ | जळगांव अंमळनेर ११९ ३०१०५००० 
भडगाव ४९ १९७४८००० 
भुसावळ ३९ २१६७७००० 
बोदवड ३९ १०५४६००० 
चाळींसगाव ११३ ५०५३९००० 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


SS) | ८ य व 
*. नाव समिती | ग्रामपंचायती । 2५५२६७३ | २५१५२६५५_ | २५१५२६३७) 
चोपडा ९० ३७७३३००० 
धरणगाव ७५ २१८६६००० 
एरंडोल YQ 2020§000 
जळगाव १९ २९८०६००० 
जामनेर १०७ ४४१००००० 
मुक्‍ताईनगर ६१ २१९१७००० 
पाचोरा शिळ आ ३६११२००० 
पारोळा ८४ २५००३००० 
रावेर ९५ ४००५८००० 
यावल ६७ ३२४९८००० 
एकूण ११५९ ४४२५१४००० ४४२५१४००० 
हिं अहमदनगर | अकोले १४१ ४१७५५००० 
संगमनेर १४२ ६५३१६००० 
कोपरगाव ७२ ३५१०५००० 
श्रीरामपूर Yo २९९२४००० 
रहाता ५० ४११९३००० 
राहुरी ८१ ३९०११००० 
शोवगाव ८८ ३१५५७००० 
पाथर्डी १०४ ३५०१८००० 
अहमदनगर | et ¥3§ 319000 
पारनेर ११२ ४०३४८००० 
श्रीगोंदा ८४ ४३००८००० 
कर्जत ७२ २६९५९००० 
जामखेड BY १७५९८००० 
नेवासा ९७ ४६६४८००० 
एकूण १२४९ ५२३७०७७००० ५३७०७७७००० 
११ पुणे आंबेगाव ९९ ३२८७४००० 
बारामती ९७ ४६१३३००० 
भोर १५४ २६२०१००० 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


el टात समिती | ग्रामपंचायती | >,१५२६७३) | २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
दौड ७३ ४८५५३००० 
हवेली ७० ४०६६५००० 
इंदापूर ९७ ५१७७०००० 
जुन्नर १४३ ५८८३१००० 
खेड १४५ ४९४९०००० 
मावळ ९० ३५४८३००० 
मुळशी ८१ १८४६२००० 
पुरंदर c¢ २९२८१००० 
शिरूर ८९ ५२३२४००० 
वेल्हा ६५ ८११८००० 

एकूण १२९१ ४९८१८५००० ४९८१८५००० 

१२ | सातारा जावळी (मेढा) १२१ १५६७५००० 
वाई ९७ २५७३७००० 
सातारा १८० ४६५६६००० 
फलटण ११७ ४१८१५००० 
महाबळेश्वर ७६ ६७९५००० 
मान ९५ २९१७६००० 
कोरेगाव १२० ३००१८००० 
खटाव ११५ ३३९३४००० 
खंडाळा ६३ १७७७१००० 
कराड १७५ ६९३३०००० 
पाटण २२५ ४३०१०००० 

एकूण | १३८४ ३५९८२७००० ३५९८२७००० 

१३ | सांगली आटपाडी ५२ १८०३५००० 
जत ११६ ४६०४०००० 
कडेगाव ५४ २०६१६००० 
कवठे- GQ 29208000 
महाकाळ 
खानापूर- ६३ १७८८७००० 
विटा 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


00 क. |e | 
*. नाव समिती | ग्रामपंचायती | 2५५२६७३ | २५१५२६५५_ | २५१५२६३७) 

मिरज ६३ ५५१२४००० 

पलुस 33 २१८०४००० 

शिराळा ९१ २३२७८००० 

तासगाव ६८ ३३५४२००० 

वाळवा- ९४ 44234000 

इस्लामपूर 

एकूण ६९३ ३१२७६५००० ३१२७६५००० 

१४ | सोलापूर । अक्कलकोट ११५ ३७९४६००० 

बाशी १२३ ३४८५८००० 

करमाळा १०५ 34306000 

माढा १०५ ४५०४४००० 

माळशिरस ९४ ५५७३०००० 

मोहोळ ८६ 353६०५०००० 

मंगळवेढा ७२ २७५३५००० 

उ.सोलापूर ३६ १६६२४००० 

पंढरपुर ८९ ५२०२५००० 

सांगोला ७१ ४३६३२००० 

द. सोलापूर ८१ ४०५६७००० 

एकूण ९७७ ४२५३१७००० ४२५३१७००० 

१५ | कोल्हापूर । करवीर ११८ ७६७५९००० 

गडहिंग्लज ८९ ३०३१२००० 

राधानगरी ९८ 393¢3000 

चंदगड १०९ २७८१६००० 

पन्हाळा - a ४०२७७७४००० 

भुदरगड ९७ २३४४७००० 

शाहुवाडी १०६ २८३३६००० 

आजरा ७२३ १६०७७००० 

गगनबावडा २९ ५६२१००० 

शिरोळ प्र ४५८५२००० 

कागल ८३ ३६१५३००० 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


७. 1. 0 ee 
*. नाव समिती | ग्रामपंचायती । 2५५२६७३ | २५१५२६५५_ | २५१५२६३७) 
हातकणंगले ६० ७०८३०००० 
एकूण १०२५ ४३२८६०००० ४३२८६०००० 
१६ | छत्रपती छत्रपती ११५ ५४३५४००० 
संभाजीनगर | संभाजीनगर 
पैठण होते | ४८४०९००० 
गंगापूर ; गीती; | ५१८९५००० 
वेजापूर १३५ ४२६५४००० 
कन्नड १३८ ४७१८२००० 
खुलताबाद ४० १६०२७००० 
सिल्लोड १०४ ४७४१४००० 
फुलंब्री ७१ २३४८४००० 
सोयगाव ४६ १६६१४००० 
एकूण | ८७० ३४८०३३००० ३४८०३३००० 
१७ | जालना जालना १२३ ३६८३०००० 
बदनापूर ७९ २२२९८००० 
अंबड Past 34228000 
घनसावंगी ९६ ३०३९६००० 
परतुर ८१ २२४०४००० 
मंठा ९२ २२७१५००० 
भोकरदन १२४ ४४३७१००० 
जाफ्राबाद ७२ २३१३२००० 
एकूण (0७७८ २३७३७०००० २३७३0७०००० 
१८ | परभणी सेलु 2 १९२४३००० 
जिंतूर १३६ ३७२८७००० 
परभणी ११७ ३६२४२००० 
मानवत ४९ १३३८६००० 
पाथरी ४९ १६०५८००० 
सोनपेठ ४२ ११६००००० 
गंगाखेड ८४ २४१२३००० 
पालम ६६ १५८०१००० 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


= जिल्हा == एकूण ग्रामपंचायत | पंचायत समिती | जिल्हा परिषद ठल 
ae परिषदेचे — penis डि रगात as एकूण 
नाव ५१५२६७३) ५१५२६५५) ५१५२६३७) 
पुर्णा ७८ २२३१८००० 
एकूण ७०३ १९६०५८०००० १९६०५८००० 
१९ | हिंगोली हिंगोली शिका २८८५१००० 
वसमत ११९ ३६१९१००० 
कळमनुरी १२५ ३४०६६००० 
सेनगाव १०७ ३०७३४००० 
औंढा | २७३७०००० 
नागनाथ 
एकूण ५६३ १५७२१२००० १५७२१२००० 
२० | बीड अंबाजोगाई ९९ ३०६९६००० 
आष्टी १२५ ३६२४७००० 
बीड १७५ ४३५७०००० 
धारूर ५६ १५८५४००० 
गेवराई १३८ ४७६५५००० 
केज ११४ ३३४०२००० 
माजलगाव ९१ ३२२९०००० 
परळी ९० २९७९९००० 
पाटोदा By १६१४८००० 
शिरूर- 4Q 9232000 
कासार 
वडवणी ३५ ११७२९००० 
एकूण १०३० ३१६३२२००० ३१६३२२००० 
२१ | नांदेड नांदेड ७३ २६७८१००० 
अर्धापूर ३९ १३२९२००० 
मुदखेड Go १४४३३००० 
कंधार ११६ ३५४१२००० 
मुखेड १२९ ४१८३६००० 
देगलूर ९० २७२४०००० 
बिलोली ७३ २२०७४००० 
नायगाव ८० २६४१३००० 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


0 0 क. |e | 
"| दार समिती | ग्रामपंचायती । _,१८२६७३) । २५१५२६५१५१) | २५१५२६३७) 
धर्माबाद ४५ ९८८४००० 
हदगाव १२५ ३६६१०००० 
किनवट १३४ ३४४६६००० 
भोकर ६६ १६५३९००० 
हिमायतनगर ५२ १३९५१००० 
माहूर ६० १३६१०००० 
उमरी ष्ट १३४११००० 
लोहा ११८ ३४२४८००० 
एकूण १३०८ ३८०२००००० ३८०२००००० 
२२ | धाराशिव । धाराशिव 0 तेते ११ ४७००५००० 
तुळजापूर १०५ ३४६२४००० 
उमरगा ८० ३२८८७००० 
लोहारा ४२ १६५९३००० 
कळंब ९१ ३०१६७००० 
वाशी ४० ११३९३००० 
भूम ७४ १८१२६००० 
परांडा ७२ १८८९०००० 
एकूण ६१५ २०९६८५००० २०९६८५००० 
२३ | लातूर अहमदपूर ९७ ३०२४७००० 
चाकूर ७१ २४८५६००० 
लातूर i ळे ४७२२५००० 
औसा १०९ ४३२१६००० 
निलंगा ११६ ४५४९१००० 
रेणापूर ६५ १९५२३००० 
शिरुर ४२ ११६३५००० 
(अनंतपाळ) 
उदगीर ८७ ३२६०९००० 
जळकोट ४३ १२३४१००० 
देवनी ४५ १३३०९००० 
एकूण ७८५ २८०४५२००० २८०४५२००० 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


0 0 क. |e | 
*. नाव समिती | ग्रामपंचायती । 2५५२६७३ | २५१५२६५५_ | २५१५२६३७) 
२४ | बुलढाणा । बुलढाणा ६६ ३४५२८००० 

चिखली ९९ ३५५०४००० 

मेहकर ९८ ३५०५३००० 

लोणार ६० २०२६१००० 

देऊळगाव BC १४८५३००० 

राजा 

सिंदखेड ८० २५१२२००० 

राजा 

खामगाव ९७ ३४०७९००० 

शोंगाव ४६ १३९१३००० 

संग्रामपूर 4o 20203000 

जळगाव ४७ २०१६८००० 

जामोद 

नादुरा ६५ २०६१५००० 

मलकापूर ४९ १७४०४००० 

मोताळा ६५ २५०८२००० 

एकूण ८७० ३१६७८५००० ३१६७८५००० 

२५ | अकोला अकोट ८५ २६०२६००० 3300000 201984000 

तेल्हारा ६२ २३९८४००० २९७४००० 

पातूर 4g १८४५४००० २३९२००० 

मुतिजापूर ८६ २१४१५००० २७४३००० 

अकोला ९७ ३०८४७००० ३९२२००० 

बाळापूर ६६ २२६०८००० २८६१००० 

बार्शीटाकळी ८२ २००४२००० २५९४००० 

एकूण ५३५ 9&33&000 20192 §000 २०७९५००० २०४९५७००० 

२६ | वाशिम वाशिम ७८ २६६४३००० ३५४१००० १९१८७००० 

मालेगाव ७८ २५०५८००० ३३८१००० 

रिसोद ७९ २६२३०००० ३४०३००० 

कारंजा ९१ २२८१२००० २९५५००० 

मनोरा ६३ १८७७८००० २९६०००० 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


८. त 0 ee 
*. नाव समिती | ग्रामपंचायती । 2५५२६७३ | २५१५२६५५_ | २५१५२६३७) 
मंगरुळपीर ७० २१४५७००० २९३४००० 

एकूण ४५९ १४०९७८००० १९१७४००० १९१८७००० १७९३२३९००० 

२७ | अमरावती । अमरावती 48 २२१९६००० 

भातकुली ४८ १६३४०००० 

नांदगाव ec १८२६५००० 

खाडेश्वर 

चांदूर रेल्वे ४९ १२१७७००० १६३२००० 

धामणगाव ६२ १७५७७००० २२४७००० 

रेल्वे 

तिवसा ४५ १४३९९००० १८७९००० 

मोशी ६७ २२८०९००० 

वरूड ६४ २२१११००० 

चांदूर बाजार ६६ २७४३५००० 

अचलपूर ७२ २६६६०००० 

अंजनगाव ४९ १६४२५००० 

सुर्जी 

दर्यापूर ७४ २१८०४००० 

धारणी ६१ २६०७५००० 

चिखलदरा 43 १६७५८००० 

एकूण ८३७ २८१०३१००० | ५७५८००० २८६७८९००० 

२८ | यवतमाळ ।आर्णी ७७ २०५१९००० 

बाभुळगाव ६३ १२३८१००० 

दारव्हा ८६ २४८५२००० 

दिग्रस Gy १७१८८००० 

घाटंजी ७० १८००४००० 

कळंब ६१ १३३१५००० 

महागाव ७६ २८५७९००० 

मारेगाव ५६ १०९१८००० 

नेर ५१ १४२८९००० 

पुसद ११८ ४१६६१००० 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


00 0 क. |e | 
*. नाव समिती | ग्रामपंचायती । 2५५२६७३ | २५१५२६५५_ | २५१५२६३७) 

पांढरकवडा ७४ १९७५१००० 

वणी ,__ १७७ -'| २३९६८००० 

यवतमाळ ८६ २०८७५००० 

उमरखेड ९२ ३०५७९००० 

राळेगाव ७३ १५२५४००० 

झरी जामनी Gv 9223&000 

VHT} ११९२ ३२४३६९००० ३२४३६९००० 

२९ | वर्धा वर्धा ७५ ३८२३०००० 

सेलू ६१ १६०२४००० 

देवळी ६२ १६६४७००० 

आवी ६८ १५६३८००० 

आष्टी ३५ ९३७६००० 

कारंजा 4 १२१७७००० 

हिंगणघाट ७६ १९०७६००० 

समुद्रपूर ७१ १७४०१००० 

एकूण ५०७ १४४५६९००० १४४५६९००० 

३० | नागपूर नागपूर 4s १९३६८००० २७१९००० ३०४०७००० 

कामठी ४५ १७४११००० २१६८००० 

हिंगणा ५१ २१५५२००० २७२९००० 

कळमेश्वर ४९ १३३२०००० १७५३००० 

काटोल ८२ १६७६१००० २२४९००० 

नरखेड ६८ १६९८३००० २३८४००० 

सावनेर ७४ २८५५७००० ३४८४००० 

पारसोनी ४८ १४२०२००० १८५७००० 

रामटेक ४८ २१४२३००० २६७३००० 

मौदा ६३ १९८८६००० २५१९००० 

उमरेड ४७ १५७४७००० २१३५००० 

भिवापूर ५६ १०६७५००० १४५२००० 

कुही ५९ १७६९१००० | २२८४००० 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


८. 0. ee 
ue नाव el यायाय २५१५२६७३) २५१५२६५५) २५१५२६३७) 
एकूण 1 ७४४ | २३३५७६००० ३०४०६००० ३०४०७००० २९४३८९००० 
३१ | भंडारा भंडारा ९४ २९५७१००० ३५७७००० १८८१००० 
मोहाडी ७६ २२०१३००० २७०७००० 
तुमसर ९७ २८४८०००० ३४८५००० 
लखानी ७१ १८२१४००० २२०६००० 
साकोली ६२ १७५९८००० २१७२००० 
लाखांदूर ६२ १७८७९००० २१८१००० 
पावनी ७९ २०७०६००० २५४०००० 
एकूण ५४१ १५४४६१००० १८८६८००० १८८७१००० 982200000 
३२ | गोंदिया गोंदिया शि. ४५३८७००० ५४१९००० २१२४६००० 
तिरोडा ९५ २३७३९००० २८९५००० 
आमगाव 4g 94400000 १८३७००० 
सालेकसा ४१ १२८५३००० १६२८००० 
देवरी GG १५७०४००० २२४९००० 
गोरेगाव ५६ १८२४८००० २२६९००० 
सडक अर्जुनी ६३ १७२२५००० २१८०००० 
अजुंनी ७० २१८१०००० २७६२००० 
मोरगांव 
एकूण ५४७ १७००६६००० २१२३९००० २१२४६००० २१२५५१००० 
३३ | चंद्रपूर चंद्रपूर ४२ १९२८६००० 
मूल ri!) 93402000 
सावली 4s १५२९६००० 
सिदेवाही Yo १४७३७००० 
नागभीड ५१ १५७९८००० 
ब्रम्हपुरी ७५ २०४५१००० 
पोभुर्णा ३१ ६९८८००० 
बल्लारपूर १७ ७१८६००० 
चिमूर ९२ २०८५३००० 
भद्रावती ६८ १५२०१००० 
राजुरा ६५ १७००५००० 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


BHOIR 


= जिल्हा == एकूण ग्रामपंचायत =| पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
परिषदेचे प्या (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
क्र. समिती ग्रामपंचायती suet ee are Sf 
नाव ५१५२६७३) ५१५२६५५) ५१५२६३७) 
कोरपना 42 G¥8§ E3000 
जिवती ३६ ९०७९००० 
गोंडपिपरी ष० 999192000 
वरोरा ८१ १९६०७००० 
एकूण | ८११ २२०८३६००० २२०८३६००० 
३४ | गडचिरोली | अहेरी ३९ १५४४५००० 
आरमोरी 33 १११४०००० 
भामरागड १८ ४१५५००० 
चामोर्शी ७५ २५४७८००० 
धानोरा ६० ११९३९००० 
देसाईगंज २० ८६१५००० 
एटापल्ली २८ १०६१४००० 
गडचिरोली ५१ १४३६८००० 
कोरची elt) ५८४३००० 
कुरखेडा ४५ १२४०३००० 
मुलचेरा १६ ७१९५००० 
सिरोंचा २९ १००(७४००० 
एकूण ४५१ १३७२६९००० १३७२६९००० 
एकूण रक्‍कम २७०७६ ९३१८२००००० | 202000000 १९६३००००० | ९७१६५००००० 
R AJ F S H Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef44. 
84d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
p R A B H A KA R postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505FO 
B1C60A9BE486C39888B389F 5CFC9BC7493334, 
cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 

Date: 2024.09.06 15:54:40 +05'30' 


(राजेश भोईर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


